मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौ.भुरिटेक (ता. जव्हार, जि. पालघर) नळ 
पाणीपुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१९/प्र.क्र.१२/पापु-१९ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा 
१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांचे आदेशा क्र.पाजिप/पापुवि/वशी/ 
पी.बी-१/१४६, दि.०१ मार्च, २०१८ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांचे पत्र क्र.पाजिप/पापुवि/निविदा/ 
वशी/६०३/२०१८, दि.२६ डिसेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत संदर्भाधीन क्र. १ येथील आदेशान्वये मौ. भुरिटेक 
(ता.जव्हार, जि. पालघर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.६०.१९ लक्ष इतक्या ढोबळ किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी आहे. तथापि, सदर योजनेच्या निविदा ५ टक्के जादा 
दराने स्विकृत करण्यात आल्याने योजनेच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांनी संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये रु.६३.२० लक्ष (ढोबळ) इतक्या 
किंमतीचे सुधारित अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केले आहे. सदर सुधारित 
अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर यांनी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार मौ. भुरिटेक (ता.जव्हार, जि. पालघर) येथीळ नळ पाणी पुरवठा 
योजनेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौ. भुरिटेक (ता.जव्हार, जि. 


पालघर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. ६३.२० लक्ष (अक्षरी रुपये त्रेसष्ट लाख वीस हजार फक्त) 
इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पुढील अटींच्या 
अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) सदर योजना जिल्हा परिषदेमार्फ़त कार्यान्वित करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१९/प्र.क्र.१२/पापु-१९ 


र) 


३) 


७) 


८) 


8) 


सदर योजनेच्या मूळ प्रशासकोय मंजुरी दिलेल्या आदेशातील व तांत्रिक मान्यतेच्या 
आदेशातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणीपुरवठा योजना या 
देखभाल दुरुस्ती अभावी वीजदेयके न भरल्यामुळे बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे 
सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी 
वाढ करण्यात यावी. 

योजनेची चाचणी घेतल्यानंतर योजना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करुन लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 

योजना राबविणे त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी येणारा 
आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/ जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत/अनुदान मिळणार नाही. 
हागणदारी मुक्‍तीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

योजना पुनर्सुधारित होणार नाही, याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील. 

योजनेची उर्वरित कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावीत. 


२. या योजनेच्या सुधारित किंमतीतीळ वाढीव खर्च रु.३.०१ लक्ष (अक्षरी रुपये तीन लाख एक हजार 


फक्‍त) हा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातर्गत राज्य aaa उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात 


यावा. 


३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ मधील 


अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


देण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१९०२२५१२५२०३७१२८ असा आहे. हा SA 


डिजीटल स्वा क्षरीने सा क्षांकित करुन काढण्यात आहे Digitally signed by Ram Apparao 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Ram Apparao Snr 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 88088 ee 
(रा. अ. साबणे) 


प्रति, 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१९/प्र.क्र.१२/पापु-१९ 


मा.राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


AN 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

मुख्य/अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 

१०) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर 

११) निवड नस्ती (पापु-१९) 


०८ 


Cc 
wes 


SG ८-४ 
० क el 


SS 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


